महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि 
संचालक संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ 
रोजीची स्थित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२३/प्र.क्र.०९/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च, २०२३ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 


नियमावली, २०२१, दि.२१/६/२०२१ 


२) शासन परिपत्रक, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
क्र.आकृवि ३३२३/प्र.क्र.४१/१५-अे, दि.०८/०३/२०२३ 

3) वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकारी (आस्थापना-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र 
क्र.एसएनआर/प्र.क्र.१/ज्ये.सु.२३/कृ.सं./आस्था-१/५२२८, दि.११/०२/२०२३ रोजीचा 
प्रस्ताव. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि संचालक 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची स्थित अंतिम (दि.०१/०१/२०२१ ते 


दि.३१/१२/२०२१) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 


२. दि.०१/०१/२०२२ते दि.३१/१२/२०२२ या कालावधीत महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि 


संचाळक संवर्गात श्री. दशरथ लिबण्णप्पा तांभाळे (अतिरिक्‍त प्रकल्प संचालक, स्मार्ट,पुणे) व 


श्री. रविंद्र जयसिंगराव भोसले (विभागीय कृषि सह संचाळक नागपूर) यांची तात्पुरत्या पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती झाली आहे. 


३. संदर्भ m9. येथील शासन अधिसूचनेतील नियम ya) मधीळ तरतूदीनुसार वरील २ 


अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार महाराष्ट्र कृषि सेवा, 


गट-अ, कृषि संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२३ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२३/प्र.क्र.०९/१५ अ 


३. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संबंधित कृषि संचालक संवर्गातील 


(रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व प्रस्तुत 


ज्येष्ठतासूची संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना काही आक्षेप असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयुक्‍त 


(कृषि) यांना १५ दिवसांच्या आत निवेदन सादर करावे. जर सदर कालावधीत आक्षेप प्राप्त झाले 


नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांना काही आक्षेप नाही असे समजण्यात येइल.त्यानंतर प्राप्त 


निवेदनांचा विचार करण्यात येणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्राप्त निवेदनातील हरकती व 


सूचना तपासून कृषि आयुक्तालयाने १५ दिवसांत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अंतिम ज्येष्ठतासूचीचा 


परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/१५/.॥व9५॥॥.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२०१२२५४७९३०१ असा 


आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 


9 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AMOL NILAKANTH ‘ssc 
2.5. 
र्टा6ः )0032, st=! 
SAKHARKAR : : 
‘8DI 
Date 


सोबत :- परिशिष्ट-अ (अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२. सर्व संचालक / सह संचालक (व्दारा - कृषि आयुक्‍तालय,पुणे) 


३. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


४. निवड नस्ती /१५अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट अ 


१ संवर्गाचे नाव:- महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि संचालक 
२ वेतनश्रेणी:- S-29: ११८५०० - २१४१०० 
३  दि.१ जानेवारी, २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची (दिनांक 09.09.2022 ते दिनांक ३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकारी) 
Tae 
ज्येष्ठता शासकीय जन्म दिनांक प्रत्यक्ष रुजु | ज्येष्ठतेचा =| सेवानिवृत्ती शैक्षणिक 
ee पदावरील  । जन्म दिनांक | प्रवर्ग दिनांक दिनांक दिनांक शैक्षणिक अर्हता शेरा. 
क्रमांक | अधिकाऱ्यांचे नाव नियुक्तीचा दिनांक दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा मार्ग 
| 9 | ? 2 & 4 § | 6__| c ९ Po 
एम.एस.सी. adie दाखल विशेष 
ह श्री. दरारथ तात्पुरती sede = १४.०१.२०२२ | १४-०१.२०२२ | ee 8 os मा ae i ia वेशोष 
लिंगण्णप्पा ०१.०६. 04 20 चिड का क्र. = 
लिंगण्णप्पा तांभाळे पदोन्नती SOS oh (मध्यान्होतर) । (मध्योन्होतर) जे (कि) कक pa के व 
(वनस्पतीज्ञासत्र) ।मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन 
श्री. रविंद्र तात्पुरती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या fasts 
२ डा नोव. व चती ०४.०७.१९६६| खुला | ०१.०८.२०२२ | ०१.०८.२०२२ | 39.09.2028] बी.एस्सी. (कृषि) |अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील 
र्त 


रडा 


.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन 


